राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, नवी 
दिल्ली यांना सन २०२१-२२ पर्यंतच्या 
कर्जाची व्याजासह परतफेड सन २०२२-२३ 
च्या मंजूर अनुदानातून करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक रासविम-३०२२/ प्र.क्र.१८/ टेक्स-१(ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६.०९.२०२२ 


संदर्भ :- १) निदेशक (वित्त), रा.स.वि.म., नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. NCDC-A&C/ IX (१/ Rep/ 
०९/१९४८, दि. ०७.०६.२०२२ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि. १०.५.२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४.०४.२०२२ 
४) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.४२/२०२२/१७स, दि.१६.०९.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


वस्त्रोद्योग विभागांतर्फे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या विविध 
योजनांतर्गत राज्यातील विविध वदस्रोद्योग घटकांना त्या त्या योजनेच्या मंजूर 
आकृतीबंधानुसार भागभांडवल / कर्ज / अनुदान स्वरुपात अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्यात येते. रा.स.वि.म. कडून राज्य शासनास उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी हा 
राज्य शासनावर संपूर्णपणे कर्ज म्हणून गणला जातो. संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
रा.स.वि.म. ने राज्य शासनास मंजूर केलेल्या कर्जापैकी सन २०२१-२२ च्या देय हप्त्यापोटी 
परतफेडीकरीता पात्र ठरलेल्या कर्जातील मुद्दल रु. ९५,७५,७००/-( चालू आर्थिक वर्षात 
अदा करावयाची रक्‍कम रु.९५,७५,०००/- + मागील वर्षाची शिल्लक रक्‍कम रु. ७००/-) व व्याज 
रु.१३,४०,८०७/- (चाळू आर्थिक वर्षात अदा करावयाची रक्‍कम रु.१३,४०,१२५/- + मागील 
वर्षाची शिल्लक रक्‍कम रु. ६८२/-) अशी एकूण रक्कम रु. १,०९,१६,५०७/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी नऊ लाख सोळा हजार Waal सात फक्त) इतक्या रकमेची परतफेड करण्याबाबत 
कळविण्यात आळे आहे. सदर पत्रात कळविल्यानुसार सदर रक्कम दि.२०.९.२०२२ पूर्वी 
भरल्यास व्याजाच्या रकमेत सूट मिळणार असून रु.१३,४०,१२५/- ऐवजी रु. १२,४४,३७५/- 
इतकी रक्कम भरावी लागेल. म्हणजेच दि.२०.९.२०२० पूर्वी रक्‍कम भरल्यास शासनास रु. 
९५,७५०/- इतकी सूट मिळून एकूण रु.१,०८,२०,७५७/- इतकी रक्‍कम भरावी लागेल. 
सबब, रु.१,०८,२०,७५७/- (कर्जाची रक्‍कम रु.९५,७५,७००/- + व्याज रु.१२,४५,०५७/- 
इतकी रक्कम रा.स.वि.म., नवी दिल्ली यांना अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासविम-३०२२/ प्र.क्र.१८/ टेक्स-१(ब) 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील विविध वस्त्रोद्योग घटकांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, नवी दिल्ली 
यांच्या विविध योजनांतर्गत राज्य शासनास कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. सदर कर्जाची मुद्दल 
रु. ९५,७५,७००/- (चालू आर्थिक वर्षात अदा करावयाची रक्कम रु.९५,७५,०००/- + मागील 
वर्षाची शिल्लक रक्‍कम रु. ७००/-, त्यावरील व्याज रु.१२,४५,०५७/- ( चालू आर्थिक वर्षात अदा 
करावयाची रक्‍कम रु.१२,४४,३७५/- + मागील वर्षाची शिल्लक रक्‍कम रु. ६८२/- अशी एकूण 
रु. १,०८,२०,७५७/- (अक्षरी रु. एक कोटी आठ लाख वीस हजार Gaal सत्तावन्न फक्त) इतकी 
रक्‍कम सन २०२१-२२ पर्यंतच्या परतफेडीच्या हप्त्यापोटी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, 
नवी दिल्ली यांना अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
on वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं 2022/0. .83/AY-3, दिनांक ४.४.२०२२ 
मधील अ.क्र. ४ व १७ नुसार तसेच सदर झासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ नुसार 
सदर खर्चास वित्त विभागाची सहमती घेण्यात आली आहे. 
३. कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता या बाबतच्या वित्त विभागाच्या 
दि. १०.५.२०१६ च्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सदर प्रस्तावासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार - रा.स.वि.म. च्या कर्ज व व्याजाच्या वार्षिक हप्त्याची 
परतफेड हा खर्च अनुक्रमे ५६ - कर्जाची परतफेड व ४५- व्याज या अनिवार्य / भारित खर्चात 
मोडतो. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०४.२०२२ अन्वये “५६ - कर्जाची परतफेड व ४५- 
व्याज” या बाबीखाली खर्च करण्यास वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. 

२) मंजूर निधी :- सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “रा.स.वि.म.कडून मिळालेली कर्जे 
(वस्त्रोद्योग) (अनिवार्य) (६००३ ०४६७” या लेखाशीर्षाखाली रु.९५,७५,७००/-इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित असून "रा.स.वि.म.कडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (वस्त्रोद्योग) (अनिवार्य) 
(२०४९ २७२९)" या लेखाशीर्षाखाली रु.१३,६९,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५%किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे:- मागील ३ महिन्यांपूर्वी उपरोक्‍त दोन्ही लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही खर्च झालेला नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:-उपरोक्त दोन्ही लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे कोणतेही 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

सदर झासन निर्णयातील अ. क्र.५ ते १० येथील बाबी लागू नाहीत. 

४. सदर खर्च खालील लेखाशीर्षांसाठी सन २०२२-२३ मध्ये करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
१) कर्ज :- रु. ९५,७५,७००/- 
मागणी क्र. व्ही -४ 
६००३, राज्यशासनाचेदेशांतर्गतत्रद््ण 
(00) १०८- राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्ज 
(०००3) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे 
(वस्त्रोद्योग)(अनिवार्य) 
भारित, ५६- कर्जाची परतफेड (६००३ ०४६७) 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासविम-३०२२/ प्र.क्र.१८/ टेक्स-१(ब) 


२) व्याज :-रु. १२,४५,०५७/- 
मागणी क्रमांक व्ही-१ 
२०४९ , व्याज प्रदाने 
(०१)- देशांतर्गत क्रणांवरील व्याज 
(२००) देशांतर्गत SAL FOTN व्याज 
(०२) कर्जावरील व्याज, भारित 
(०२) (०८) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणा-या कर्जावरील 
व्याज 
(वस्त्रोद्योग) (अनिवार्य) 
भारित ४५- व्याज (२०४९ २७२९) 


प. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. १,०८,२०,७५७/- (अक्षरी रु. एक 
कोटी आठ लाख वीस हजार सातठोी सत्तावन्न फक्त) इतकी रक्कम राष्ट्रीय सहकारी विकास 
महामंडळ, नवी दिल्ली (NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION, 
NEW DELHI) या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन राष्ट्रीय 
सहकारी विकास महामंडळाच्या स्टेट IH ऑफ इंडिया, व्यावसायिक शाखा, नेहरु प्लेस, नवी 
दिल्ली, चाळू खाते क्र.३२१६४०५२८७४ मध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करण्याकरीता श्री.सु.पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी”म्हणून तसेच श्री.स.दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व 
वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार त्यांनी रा.स.वि.म., नवी दिल्ली यांना उपरोक्त रक्‍कम RTGS 
द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. बँकेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


खात्याचे नाव ded नाव व शाखा चालू खाते आय.एफ.एस.सी. 
क्रमांक क्रमांक 


National Cooperative | State Bank of India 


Development Commercial Branch, | 32164052874 SBIN0004298 


Nehru Place, New 
Delhi 


Corporation 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४८/२०२२, व्यय-२, 
दि.१३.०९.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासविम-३०२२/ प्र.क्र.१८/ टेक्स-१(ब) 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५""५/.॥६॥9(१9॥॥8.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१९१९१४३३५०४७०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRASENJEET  : य 


5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0c 
b24c384214b ostalCode=400032, ‘Mahi 


hi 
serial INumber=58B95820309E7F466AE2AD722C14D2E8910FE2F9 
D499461E1829267B19AB9CFC, PRASENJEET D KARLEKAR 
ite: 2022. " 


09.19 14:35:59 +05'30' 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
8) कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (२प्रतींसह),सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई 
५) अवर सचिव,१७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
६) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७) उप निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, ४- सिरी इन्स्टीटयुशानल 
एरिया, हौझ खस, नवी दिल्ली - ११० ०१६. 
८) आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११) शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, Haire ब्रँच, नेहरु प्लेस, नवी दिल्ली. 
2) निवडनस्ती (टेक्स १- ब / टेक्स-१-ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


